उप अधीक्षक भुमि अभिलेख (गट-ब राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदलीने पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांक : बदली-२०२४/प्र.क्र.५०/ई-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२४ 
शासन आदेशा :- 


-महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि प्रतिबंध अधिनियम,२००५० च्या नियम 
४(४) व ४(५) मधील तरतुदीअन्वये सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने व प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने उप अधीक्षक 
भूमि अभिलेख (गट-ब राजपत्रित) संवर्गातील खालील अधिकाऱ्याची रकाना क्र.४ येथे नमूद रिक्‍त पदावर 


बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पद बदलीने पदस्थापनेचे पद 
a 2 3 a ee 
रि श्रीअनिलळ  रतिरामजी | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, | उप अधीक्षक भूमि अभिलेख 
फुलझेले उमरखेड, जि.यवतमाळ. साकोली, जि.भंडारा. 


२. जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा), पुणे यांनी, वरील अधिकाऱ्यांना नवीन 
पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

३. संबंधीत अधिकाऱ्यांस नवीन पदस्थापनेच्या जागी हजर होण्यासाठी कोणत्या दिनांकास कार्यमुक्त 
केळे आणि ते नवीन पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत शासनास 


५0०8६.0(8॥8॥8/9511॥89.90०५.॥॥ या ई-मेल आयडीवर त्वरित कळवावे. 


४. संबंधीत अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच म.ना.से. (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने बदली झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत, असे अर्ज प्राप्त झाल्यास, ते संबंधीत 
अधिकाऱ्यास मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. मूळ कार्यालयाकडे बदली झालेल्या 


अधिकाऱ्याचे रजेचे अर्ज पाठविल्यास सदर अर्जांची दखल घेण्यात येणार नाही. 


५. सदरहू बदली आदेशानुसार तात्काळ नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर न झाल्यास वा 


कोणत्याही प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 


झासन आदेडा क्रमांकः बदली-२०२४/प्र.क्र.५०/ई-६ 


(वर्तणूक) नियम १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे 
विरुध्द शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०८३०१५१४२१६७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


RAMESH 
NAMDEO JAGTAP 
(रमेश जगताप) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (ART), पुणे. 
प्रत:- 


१) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२) स्वीय सहायक,अप्पर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) सर्व उप संचालक/जिल्हा अधीक्षक भूमि अभिलेख 
४)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
५) संबंधित अधिकारी- 

(द्वारा- जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक भूमि अभिलेख (म.रा.), पुणे यांच्या मार्फत) 
६) कार्यासन ई-६ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


